RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक १० ] 


गुरुवार , फेब्रुवारी १५ , २०१८ /माघ २६ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे १५ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक १५ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ . 

क्रमांक महसूल / आस्थापना.२ /टे. २/ क.१ / नवीन नियोजित महसुली मंडळ / अधिसूचना / एसआर- १९ / २०१८ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , 
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब / २०१०( तलाठी)/ प्र.क्र . ११२( भाग-३)/ म-१०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती 
लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३, १६५ नवीन वाढीव 
तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / तलाठी साझा 
निर्मिती/ २०१७, दिनांक ६ जुलै २०१७ अन्वये पालघर जिल्ह्यासाठी ८६ नव्याने निर्माण होणाऱ्या तलाठी साझांची संख्या व १६ नव्याने निर्माण 
होणाऱ्या महसूल मंडळाची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे . त्यानुसार जिल्हाधिकारी, पालघर यांचेकडील आदेश क्रमांक महसूल / का . १/ टे.१ / 
आस्था.२/ तलाठी साझा पुनर्रचना/ एसआर-१४५ / २०१७, दिनांक १२ जुलै २०१७ अन्वये साझांची फोड / पुनर्रचना करणे कामी नवीन साझांबाबतचे 
नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी असावे व नव्याने निर्माण होणाऱ्या महसुली मंडळांच्या मुख्यालयाच्या 
नावांसह या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणे करीता दिनांक २५ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २( २ ) मध्ये 
दिलेल्या निर्देशानुसार उप विभागनिहाय उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून त्यांचेकडून पालघर जिल्ह्यातील 
उप विभागनिहाय होणाऱ्या साझांची फोड / पुनर्रचना करून साझांची तसेच नव्याने निर्माण होणाऱ्या महसूल मंडळाची संख्या निश्चिती करण्यात 
आलेली आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत 

। वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४ ) अन्वये तलाठी साझांची फोड / पुनर्रचना 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ पासून करून नवीन साझांची निर्मिती करण्याबाबतची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करणेत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू विभाग, डहाणू व जव्हार विभाग, जव्हार आणि उप विभागीय अधिकारी , पालघर , वसई , 
वाडा यांनी संबंधित तालुक्यातील नव्याने निर्माण होणाऱ्या महसुली मंडळाच्या मुख्यालयाच्या नावासह अहवाल सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) चे कलम ४, पोट - कलम ( २ ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिक 


भाग एक ( को .वि .पु). -१५ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५ , २०१८ / माघ २६ , शके १९३९ 
पोट -कलम ( ४) अन्वये या कार्यालयाकडून दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ रोजी नवीन नियोजित महसुली मंडळ (मुख्यालयांचे नावासह ) आणि महसुली 
मंडळातील साझा व साझांतील गावे बाबतची शासन राजपत्रात प्रारुप अधिसूचना प्रसिद्ध करून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत हरकती व सूचना 
संबंधित उप विभागीय अधिकारी यांचे कार्यालयात दाखल करणे कामी सूचित करणेत आले होते . 

आणि त्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू विभाग, डहाणू व जव्हार विभाग, जव्हार आणि उप विभागीय अधिकारी, पालघर, वसई, वाडा 
यांचेकडील अहवालावरून त्यांचे कार्यालयात हरकती व सूचना प्राप्त झाल्याचेदिसून येत नाही . 

अधिसूचनेचा मसुदा 


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ४, पोट -कलम ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी , डॉ. प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी, पालघर या प्रस्तावास पूर्व प्रसिद्धी दिल्यानंतर सोबतच्या प्रपत्र - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पालघर जिल्ह्यातील डहाणू , तलासरी , 
जव्हार, मोखाडा , पालघर, वसई, वाडा व विक्रमगड तालुक्यातील नवीन नियोजित महसुली मंडळाचे ( मुख्यालय नावासह ) दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०१८ पासून स्थापन करून नवीन महसुली मंडळ (मुख्यालय नावासह ) स्थापन करणेबाबतचे अंतिम अधिसूचना याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे : 


अनुक्रमांक तालुक्याचे 


नांव 


( 1 ) 


( 2 ) 


डहाणू 


डहाणू 


डहाणू 


डहाणू 


डहाणू 
डहाणू 


प्रपत्र - अ 
जिल्हा पालघर 

तालुका डहाणू 
मंडळाचे नाव व साझांचेनांव व मुख्यालय साझांतील गावाचे नांव 
मुख्यालय 
( 3 ) 

( 4 ) 

| ( 5 ) 
मल्याण ( 1 ) मल्याण( 2 ) वडकुन 

3) लोणीपाडा . 

मसोली ( 1 ) मसोली 2 ) कंक्राडी ) नंदारे 
मल्याण 

( 4) लष्करी 
वाकी ( 1) वाकी(2) झारली 3) कसारा 
नवनिर्मित 
सरावली ( 1 ) सरावली(2) मानफोड 

कैनाड (1) कैनाड(2) कोसबाडं 
पाटीलपाडा ( 1) पाटीलपाड ( 2 ) जुन्नरपाडा 
नवनिर्मित 
डहाणू ( 1 ) डहाणू( 2 ) आगर 3) राई 

( 1) नरपड(2) ठाकुरवाडी 
नवनिर्मित 

3) आंबेवाडी 
डहाणू 

चिखले ( 1) चिखले(2) विकासनगर 

13) चिंबावे ( 4) नारळीवाडी 
घोलवड (1 ) घोलवड (2 ) रामपूर 

(1) बोर्डी(2) जांबुगांव 
अस्वाली ( 1) अस्वाली(2 ) जळवाई 
नवनिर्मित 13 ) खुनवडे 
चिंचणी (1)चिंचणी 
तणाशी (1) तणाशी(2) ओसारवाडी 

नवनिर्मित 
चिंचणी 

( 1) वरोर(2 ) वाढवण 
बाडापोखरण ( 1 ) बाडापोखरण( 2 ) पोखरण 

( 3 ) धुमकेत 


डहाणू 
डहाणू 


नरपड 


डहाणू 


डहाणू 
डहाणू 
डहाणू 


बोर्डी 


डहाणू 
डहाणू 


वरोर 


डहाणू 
डहाणू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५, २०१८ /माघ २६, शके १९३९ 


३ 


17 


डहाणू 


डहाणू 


19 


डहाणू 
डहाणू 


20 


वाणंगाव 
नवनिर्मित 


21 


डहाणू 


डहाणू 


23 


डहाणू 


24 


डहाणू 


25 


| 


डहाणू 


26 


डहाणू 


चारोटी 
नवनिर्मित 


27 


डहाणू । 
डहाणू 


28 


धाकटी डहाणू1 ) धाकटी डहाणू(2) गुंगवाडा 
नवनिर्मित (3) तडीयाळे 
वासगांव (1) आंबिस्तेवाडी 2) वासगांव 
नवनिर्मित 
वाणंगाव ( 1 )वाणगांव 

कापशी (1) विरे(2 ) खंबाळे(3) कापशी 
नवनिर्मित 

(4)दाभले 
आसनगांव |(1 ) आसनगांव खु. 2 ) आसनगांव 

बु. ३) माटगांव 
चंडीगांव (1) चंडीगांव 2) वडदे 
नवनिर्मित 
गोवणे (1 )गोवणे 2)साखरे(3)वणई 

( 4) चंद्रनगर 
बावडा (1)बावडा(2)देदाळे(3)कोलवली 
चारोटी | 1 ) चारोटी 2 ) भराड 3) घोळ 
तवा 

1) तवा 2 ) कोल्हाण 3)पेठ 
नवनिर्मित 

4 ) धामटणे 
दाभोण 1) दाभोण 2 ) ऐने 3) रणकोळ 

उसे 1 )निकावली 2) आंबिवली 
नवनिर्मित 

3) म्हसाड 4) साये 5 ) आंबिस्ते 

6) उसे 
सारणी 1 ) सारणी 2 ) रानशेत 3) वधने 

4) पिंपळशेत खु. 5) शेल्टी 

6) निकणे 
कासा | 1)कासा 2)भिसेनगर 3) वरोती 

4 )वाघाडी 
वेती 1)पिंपळशेत बु. 2) वेती 
नवनिर्मित 

3 ) सुर्यानगर 4)मुरबाड 5)वांगजे 
बांधघर 1) शेणसरी 2) गांगोडी 3) 
नवनिर्मित 

|निंबापूर 4) बांधघर 
बापुगांव 1 ) बापुगांव 2 ) फणसवाडी 

3) धरमपुर 4) भवाडी 

5) कोसेसरी 6) चरी 7) पावन । 
विवळवेढे | 1)विवळवेढे 2) धानिवरी 3) देवूर 

4)दहीगांव 5) आवढाणी . 
ओसरविरा 1) ओसरविरा 2)कांदरवाडी 
नवनिर्मित 

3) खानिव 4) दहयाळे 5) सोनाळे 
11 ) सायवन 2 ) व्याहाळी 


29 


डहाणू 


डहाणू 


डहाणू 


कासा 


32 


डहाणू 


33 


डहाणू 


डहाणू 


35 


डहाणू 


___ 36 


डहाणू 


सायवन 


भाग एक ( को. वि. पु). -१५ - १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,फेब्रुवारी १५, २०१८ /माघ २६, शके १९३९ 


37 


डहाणू 


दाभाडी 


सायवन 


डहाणू 


कळमदेवी 


डहाणू 


मोडगांव 
नवनिर्मित 
धुंदलवाडी 


डहाणू 


डहाणू 


आंबोली 


| 3 ) रामपूर 4 ) नरोली 5) चळणी 
| 1) दाभाडी 2 ) पाटीलपाडा 
3) किन्हवली 4) अलकापूर 
5 ) दिवशी 6 ) सुखडआंबा 
7) गडचिंचले 
1) कळमदेवी 2) शिलोंडा 
3) रायपूर 4) आष्टे 
| 1)बेंडगांव 2) मोडगांव 

3) तोरणीपाडा 
| 1 ) धुंदलवाडी 2 ) हळदपाडा 
| 3) पारडी 4) ब्राम्हणवाडी 

5) बांधण 6) तोरणी 
| 1) आंबोली 2) सासवंद 
3) करंजविरा 4) शिसणे 
5 ) पांढरतारा 6) चिंचले 
1) पारसवाडी 2) गोरवाडी 
3) आंबेसरी 
1 ) जामशेत 2 ) सोगवे 
3) वसंतवाडी 
1 ) दापचरी 2 ) वंकास 
3) खुबाळे 4) वरखंडे 
| 1 ) धामणगांव 2 ) कोमगांव 
3) घाडणे 4 ) गांगणगांव 
5 ) बहारे 6) जितगांव 
1) नागझरी 2) बोंडगांव 
3) पुंजावे 4) तलोठे 
| 1) आशागड 2) आसवे 
3) सावटे 
1) चरी 2) कोटबी 3) डेहणे 


डहाणू 


आंबेसरी 
नवनिर्मित 
जामर्शत 


डहाणू 


आंबेसरी 
नवनिर्मित 


डहाणू 


दापचरी 


डहाणू 


धामणगांव 
नवनिर्मित 


46 


डहाणू 


नागझरी 
नवनिर्मित 


डहाणू 


आशागड 


डहाणू 


आशागड 
नवनिर्मित 


चरी 
नवनिर्मित 
गजाड 


डहाणू 


डहाणू 


मणिपूर 
नवनिर्मित 


1 ) गंजाड 2) नवनाथ 3)गणेशबाग 
4 ) सोमनाथ 
1 ) मणिपूर 2) देवगांव 3) रायतळी 
4) चांदवड 
| 1) आगवन 2) मोठापाडा 3) पळे 


डहाणू 


आगवन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५ , २०१८ /माघ २६, शके १९३९ 


साझांतील गावाचे नांव 


मुख्यालय 


अनुक्रमांक तालुक्याचे मंडळाचेनांव व 

नाव 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
तलासरी 
2 तलासरी 

तलासरी 
तलासरी 


तालुका तलासरी 
साझांचे नांव व 
मुख्यालय 

( 4 ) 
तलासरी 
सुतारपाडा 
नवनिर्मित 
कोचाई 


तलासरी 
तलासरी 
तलासरी 


वरवाडा 
सुत्रकार 
उधवा 


( 5 ) 
| 1) तलासरी 2 ) ईभाडपाडा 
1 ) पाटीलपाडा 2) सुतारपाडा 
3 ) ठाकरपाडा 
1 ) कोचाई 2 ) आंबेशेत 3) बोरमाळ 
4 ) मसाणगांव 5) अणवीर 
| 1) वरवाडा 2) आमगांव 3) सावरोली 
| 1 ) सुत्रकार 2 )कुझे 
| 1 )उधवा 2) कोदाड 3 )गांधीनगर 

4) सागरशेत 
| 1 ) झरी 2 ) कवाडा 3 ) आवारपाडा 
| 1) वडवली 2 ) सवणे 3) करजगाव 

4)पाटीलपाडा 5) माणपाडा 
| 1)गिरगांव 2 ) डोल्हारपाडा 3)धिमाणिया 
1) डोंगारी 2) संभा 3)विलातगांव 
4 ) खराडपाडा 
1 ) उपलाट 2 ) अच्छाड 3 ) काजळी 
1 ) वेवजी 2 ) वसा 


तलासरी 
तलासरी 


झरी 
वडवली 


8 


झरी 


9 


तलासरी 
तलासरी 


10 


गिरगांव 
डोंगारी 
नवनिर्मित 


11 


तलासरी 
तलासरी 
तलासरी 


उपलाट 
वेवजी 


12 


13 


झाई 
नवनिर्मित 


1)बोरीगांव 2) ब्राम्हणगांव 3) झाई 


तालुका जव्हार 
साझांचे नांव व 
मुख्यालय 


साझांतील गावाचे नांव 


अनुक्रमांक तालुक्याचे मंडळाचे नांव व 

नाव मुख्यालय 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
जव्हार 


( 4 ) 
जव्हार 


( 5 ) 
| 1 ) जव्हार 2 ) गणेश नगर 


जव्हार 


जव्हार 


वाळवंडा 


जव्हार 


कासटवाडी 
नवनिर्मित 


जव्हार 


डेंगाचीमेट 


1) वाळवंडा 2 ) जुनी जव्हार 3) कशिवली 
4 ) चौक 5) मेढे 
| 1 ) कासटवाडी 2 ) गरदवाडी 3) रामनगर 
4 ) हाडे 5 ) आडखडक 6 ) आयरे . . 
7) जयेश्वर 
1) डेंगाचीमेट 2 ) तुळजापुर 3) करढण 
4 ) कळमविहिरा 5) शिरोशी 6) विजयनगर 
| 1) गंगापुर 2 ) आपटाळे 3) चंद्रपुर 4) रायतळे 
| 5) नंदनमाळ 6) आखर 
| 1) पाथर्डी 2) साकुर 3) धानोशी , 


जव्हार 


आपटाळे 
नवनिर्मित 
पाथी 


जव्हार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५, २०१८ /माघ २६, शके १९३९ 


जव्हार 


कौलाळे 


जव्हार . 


पिंपळशेत 


जव्हार 


देहरे 


साखरशेत 


10 


जव्हार 


तलासरी 


जव्हार . 


मेढा 


जव्हार 


वावर 


4) कडाचीमेट 5) डोंगरवाडी 6) ऐने 
| 7) खिडसे 
| 1) कौलाळे 2)शिरसगाव 3) श्रीरामपूर 
4) झाप 5) शिवाजीनगर 6) मनमोहाडी 
1) पिंपळशेत 2) खरोंडा 3) चांभारशेत 
4) तिलोंडा 5) आकरे 6) ओझर 7) पळशिन 
| 1) देहरे 2) देवगाव 3) दसकोड 4) वडोली 
5) भागडा 6) मोर्चाचापाडा 
1 ) तलासरी 2 ) खंबाळा 3) साखरशेत 
4) उंबरखेडा 5 ) दाभोसा 6) पिंपूर्णा 
| 1 ) मेढा 2 ) कोरतड 3 ) सावरपाडा 
4) किरमिरा 5) बरवाडपाडा 6) दाभलोन 
7) रामनगर 
| 1 ) वावर 2) वांगणी 3) बेहेडगाव 

4 ) ढाढरी 5 ) जांभुळमाथा 
| 1) दाभेरी 2) कायरी 3) डाहूळ 4) रुईघर 
| 5 ) बोपदरी 
| 1 ) भरसटमेट 2) चंद्रनगर 3 ) धरमपूर 
| 4 ) खडखड 5 ) जामसर 6) सुर्यानगर 
| 1) न्याहाळे बु. 2) पिंपळगांव 3) राधानगरी 

4) श्रीरामपूर 5) केळघर 6 ) कानडहट्टी 
| 1 ) न्याहाळे खु. 2) नांदगाव 3) राजेवाडी 
| 4) भुरीटेक 5) रामपूर 

1) हिरडपाडा 2) पोयशेत 3) सारसुन 
| 4) दादरकोपरा 5) सुर्यानगर 
| 1) विनवळ 2) बोराळे 3) हातेरी 4) माळघर 

5) घिवंडा 
| 1 ) कोगदा 2 ) अनंतनगर 3 ) चंद्रगाव 
4) गोरठण 5) आळेचीमेट 6) शिवाजीनगर 
7) कुतूरविहीर 


जव्हार 


दाभेरी 
नवनिर्मित 
जामसर 


जव्हार 


जव्हार 


न्याहाळे बु 


जामसर 
नवनिर्मित 


जव्हार 


जव्हार 


न्याहाळे खूर्द 
नवनिर्मित 
हिरडपाडा 
नवनिर्मित 
विनवळ 


जव्हार 


19 


जव्हार 


कोगदा 


तालुका मोखाडा 
साझांचे नांवव 
मुख्यालय 


साझातील गावाचेनांव 


नांव 


अनुक्रमांक तालुक्याचे मंडळाचे नांव व 

मुख्यालय 
(2 ) - ( 3 ) 
मोखाडा 


( 5 ) 


मोखाडा 


मोखाडा 
गोंदेखुर्द 
नवनिर्मित 
पोशेरा 


माखाडा 


मोखाडा 


| 1) मोखाडा 2) राजीवनगर 3) घोसाळी 

1) गोंदे ( खुर्द ) 2) साखरी 3) चारणगांव 
| 1) पोशेरा 2) लक्ष्मीनगर 3)मोहांडा 
4)गोंदे ( बु.) 
1) बेरिस्ते 2) ओसरविरा 3) कळमगाव 
4 )हिरवे 5)घानवळ 6)दांडवळ 7)निळमाती 


मोखाडा . 


बेरिस्ते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,फेब्रुवारी १५, २०१८ /माघ २६, शके १९३९ 


७ 


मोखाडा 


आसे 


मोखाडा 


सातुली 


मोखाडा 


खोडाळा 


मोखाडा 


कारेगाव 


खोडाळा 


मोखाडा 


किनिस्ते 
नवनिर्मित 
पळसुंडा 


| 1) आसे 2) स्वामीनगर 3) शास्त्रीनगर , 

4) ब्राम्हणगाव 5) धामणी 6) चास . 
| 1) सातुर्ली 2) वाशाळा 3)शिवली 

4)पिंपळगाव 
| 1) खोडाळा 2) जोगलवाडी 3) सायदे 
4) नाशेरा 
1) कारेगाव 2) कडुचीवाडी 3) करोळ 
4) उधळे 5) वाकडपाडा 6) पाचघर 
| 1) किनिस्ते 2) कोचाळे 3) काष्टी 4) सावर्डे 
| 1) पळसुंडा 2) धोंडमाऱ्याचीमेट 3) खोच 

4) शिरसोन 
| 1) आडोशी 2 ) पाथर्डी 3) कुलोद 
4) शिरसगाव 5) बोटोशी 
1) डोल्हारा 2) धामणशेत 3) कोशिमशेत 
1 ) सुर्यमाळ 2 ) केवनाळे 3) आमले 
4) गोमघर 5) दुधगाव 6) वाशिंद 


10 


मोखाडा 


मोखाडा 


आडोशी 


मोखाडा 


डोल्हारा 
नवनिर्मित 
सुर्यमाळ 


मोखाडा 


तालुका पालघर 
साझांचे नांव व 
मुख्यालय 


साझांतील गावाचे नांव 


अनुक्रमांक तालुक्याचे 

नांव 

( 2 ) 
पालघर 
पालघर 


मंडळाचे नांव व 
मुख्यालय 

(3 ) 


(1 ) 


पालघर 
नवली 


(5 ) 
1) पालघर 2) गोठणपूर 
| 1) नवली 2) लोकमान्यनगर 


पालघर 


कमारे 


| 1) कमारे 2) वरखुंटी 3) अंबाडी 


पालघर 


नवनिर्मित 

वेवूर 


| पालघर 


| 1) वेवूर 2) घोलविरा 


पालघर 


| 1 ) नंडोरे 2 ) देवखोप 3) शेलवाली 


नंडोरे 
नवनिर्मित 
चहाडे 


| पालघर 


1) चहाडे 2 ) वसरे 3) खडकोली 
4 ) गिरनोळी 5) कोकणेर 6) सागावे 
1) बोईसर 2) दांडी 


पालघर 


बोईसर 


पालघर 


| 1) काटकरपाडा 2 ) पास्थळ 


पास्थळ 
नवनिर्मित 
सरावली 


पालघर 


1) सरावली 2) खैरेपाडा 


10 


. पालघर 


बोईसर 


बेटेगांव 
नवनिर्मित 


1) बेटेगांव 2 ) मान 3 ) वारांगडे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५, २०१८ / माघ २६ , शके १९३९ 


पालघर 


पडघे 
नवनिर्मित 
शिगांव 


पालघर 


| 1) कल्लाळे 2) कांबळगांव 3) बिरवाडी 

4) पडघे 
| 1) शिगांव 2) खुताड 3) सुमडीपाडा 
4) हनुमाननगर 5) राणी शिगांव 
6) नेवाळे 7) वावे 
| 1) महागांव 2) गुंदले 
| 1) कुकडे 2) वाळवे 3) खानिवडे 
4 ) गारगांव 
1) सफाळा 2 ) सरावली 3) उंबरपाडा नंदाडे 


| पालघर 


महागांव 


14 


पालघर 


कुकडे 


नवनिर्मित 


पालघर 


सफाळा 


पालघर 


1) कर्दळ 2) माकणे 3) कपासे 


सफाळा 


माकणे 
नवनिर्मित 
करवाळे 


17 


पालघर 


पालघर 


जलसार 


19 


| पालघर 


मांडे 
नवनिर्मित 
आगरवाडी 


| 1 ) करवाळे 2) सरतोडी 3) कांदरवण 
4 ) वाढीव 5) वैती 6) नवघर 7) घाटीम 
1) जलसार 2) टेंभीखोडावे 3) खारमेंद्री 
4) खारवडश्री 
| 1) मांडे 2) विठ्ठलवाडी 3) कांद्रेभूरे 
4) विराथन बु. 5) मिठागर 
1) आगरवाडी 2) नगावे 3) नगावेपाडा 
4) विराथन ( खुर्द ) 
| 1) माकुणसार 2 ) रामबाग 


पालघर . 


21 


पालघर 


माकुणसार 
नवनिर्मित 
एडवण 


पालघर 


आगरवाडी 


| 1) एडवण 2) मथाणे 3) भादवे 4) डोंगरे 
| 1) कोरे 2) खार्डी 


पालघर , 


कोरे 


पालघर 


| 1) दातिवरे 2) बंदर 


दातिवरे 
नवनिर्मित 
चटाळे 


पालघर 


1) चटाळे 2) तिघरे 3) अंबोडे 


पालघर 


वेढी 
नवनिर्मित 


| 1) वेढी 2) मांजुर्ली3) शिल्टे 


पालघर 


उसरणी 


28 


पालघर 


मनोर 


| 1) उसरणी 2) खटाळी 3) मधुकर नगर 

4) दांडा 5) विळंगी 
| 1) मनोर 2) नेटाळी 3) कोंढाण 4) आंभाण 
5) बांधण 6) दामखिंड 
1) सावरखंड 2) कोसबाड 3) पोळे 
4) टाकवहाळ 
|1) दुर्वेस 2) सावरे 3) एंबुर- ऐरंबी 4) टेण 
5) साये 6) करळगांव 


| पालघर 


सावरखंड 
नवनिर्मित 


मनोर 


30 


पालघर 


दुर्वस 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५, २०१८ /माघ २६, शके १९३९ 


31 


पालघर 


पालघर 


33 


पालघर 


पालघर 


35 


पालघर 


तारापुर 


पालघर 


कुडण 


37 


पालघर 


गोवाडे | 1) गोवाडे 2) पोचाडे 3) खामलोली 

4) धुकटण 5) बहाडोली 6) तामसई 
मासवण 1) मासवण 2) वाकडी 3) काटाळे 

4) खरशेत 5) लोवरे 6) वांदिवली 

7) वसरोली 
सातिवली 1) सातिवली 2) कुडे 3) बोट 4) हालोली 

5 ) वेहलोली 
उनभाट 1 ) अक्करपट्टी 2) पोफरण 3 ) उनभाट 

4) दांडी 5) उच्छेळी 6) घिवली 
तारापूर | 1) तारापूर 2) कांबोडे 3) सावराई 

| 1) दहिसर तर्फे तारापूर 2 ) कुडण 
नवनिर्मित 

3) नवी पोफरण 4) नवी अक्करपट्टी 
कुरगांव 1) कुरगांव 2) वेंगणी 3) पथराळी 

4) नवी देलवाडी 
परनाळी | 1) परनाळी 2) मुंडवाळी 3) आंबातपाडा 
__ नवनिर्मित 4) सालगांव 
नांदगांव तर्फे तारापूर 1) नांदगांव तर्फे तारापूर 2) आलेवाडी 

| 3) मुरबे 4) गुंदवली 
कोलवडे 11) कोलवडे 2) कुंभवली 3) सालवड 
नवापुर | 1) नवापुर 2) पाम 3) टेंभी 
नवनिर्मित 
लालोंडे 1) लालोंडे2) नागझरी 3) निहे 
किराट | 1)किराट 2) बोरशेती 3) रावते 4) चिंचारे 
नवनिर्मित 
ब -हाणपूर | 1 ) ब-हाणपूर 2) मेंढवण 3) सोमटा 


8 


पालघर 


39 


पालघर 


पालघर 


पालघर 


पालघर 


पालघर 


लालोंडे 
नवनिर्मित 


पालघर 


पालघर 


पालघर 


पालघर 


नानीवली | 1) नानीवली 2) आकेगव्हाण 3 ) आकोली 
नवनिर्मित 

4 ) आंबेदे 
नांदगांव तर्फे मनोर | 1) नांदगांव तर्फे मनोर 2 ) आवंढाणी 

3 ) आशेरी 4) चिल्हार 5 ) खुटल 
वेळगांव | 1) वेळगांव 2 ) चरी खुर्द 3) वाडा 
नवनिर्मित 

4 ) खडकोना 
दहिसर तर्फे मनोर 1) दहिसर तर्फे मनोर 2) गुंदावे 3) साखरे 
ढेकाळे | 1 ) ढेकाळे 2 ) गांजे 3) वरई 4) जानसई ... 

5) जायशेत 6) खैरे 


पालघर 


पालघर 


दहिसर तर्फे मनोर 

नवनिर्मित 


भाग एक ( को .वि . पु) .- १५ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५, २०१८ /माघ २६, शके १९३९ 


पालघर 


1) नगावे तर्फे मनोर 2) नावझे 3) गिराळे 


नावझे 
नवनिर्मित 
तांदुळवाडी 


| पालघर 


पालघर 


पारगांव 


| 1) तांदुळवाडी 2) लालठाणे 3) उचावली 
4 ) पेणंद 5) दहिवाले 
1) पारगांव 2) सोनावे 3) दारशेत 

4) उंबरपाडा तर्फे मनोर 
| 1) कोळगांव 2) खारेकुरण 3) विकासवाडी 

4) मोरेकुरण 
| 1 ) अल्याळी 2) धनसार 


पालघर 


कोळगांव 


पालघर 


अल्याळी 


पालघर 


कोळगांव 
नवनिर्मित 


1 ) टेंभोडे 


टेंभोडे 
नवनिर्मित 
शिरगांव 


पालघर 


| 1) शिरगांव 2) सातपाटी 


पालघर 


उमरोळी 


1 ) उमरोळी 
1 ) पंचाळी 2) दापोली 3) आगवण 


पालघर 


पंचाळी 
नवनिर्मित 
माहिम 


पालघर 


1 ) माहिम 


पालघर 


वडराई 


| 1) वडराई 2) हरणवाडी 


माहिम 
नवनिर्मित 


पालघर 


केळवा 


पालघर 


केळवारोड 


| 1) केळवा 2 ) जलसारंग 
| 1) केळवारोड 2) टोकराळे 
| 1) झांझरोळी 2) बंदाठे 3) मायखोप 4) रोठे 


पालघर 


मायखोप 
नवनिर्मित 


तालुका वसई 
साझांचे नांव व मुख्यालय 


साझांतील गावाचेनांव 


अनुक्रमांक तालुक्याचे मंडळाचे नांव व 
नाव 

मुख्यालय 
वसई 


सायवन 


वसई 


मांडवी 


भातार्ण 
( नवनिर्मित ) 

खानिवडे 


वसई 


1 ) सायवन 2 ) कळंभोण 3 ) वडघर 
4) आंबोडे 5) मेढे 
1) भिनार 2 ) आडणे 3) भाताणे 
4) नवसई 5) भालिवली 
1 ) खानिवडे 2 ) चिमणे 3) सकवार 
4 ) हेदवडे 
1 ) करंजोण 2 ) माजीवली 3) देपीवली 
4) तिल्हेर 
1 ) पारोळ 2) शिरवली 3) उसगांव 
4 ) शिवणसई 


वसई 


माजिवली 
( नवनिर्मित ) 
पारोळ 


वसई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५, २०१८ /माघ २६, शके १९३९ 


वसई 


शिरसाड 


| 1) शिरसाड 2 ) टोकरे 3) खैरपाडा . . 

4) मांडवी 5) चांदिप 6) कशिदकोपर 
| 1) पेल्हार 
| 1 ) बिलालपाडा 2 ) धानिव 


वसई 
वसई 


पेल्हार 
( नवनिर्मित ) 


वसई 


10 


वसई 


11 


12 


वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 


13 


पेल्हार 
बिलालपाडा 
( नवनिर्मित ) 

आचोळे 
वालीव 
निळेमोरे 

विरार 
मनवेल पाडा 
चंदनसार 
शिरगाव 
( नवनिर्मित ) 
दहिसर 

खार्डी 
( नवनिर्मित ) 
बोळींज 


1 ) आचोळे 
| 1 ) वालीव 2) सातीवली 
| 1) निळेमोरे 2 ) तूळींज 3) मोरे 
1 ) विरार 
1 ) मनवेल पाडा 
| 1) चंदनसार 2 ) कोपरी 3) गास कोपरी 
| 1) शिरगाव 2 ) भाटपाडा 


14 


विरार 


15 


16 


वसई 


17 


वसई 


वसई 


20 


बोळींज 
( नवनिर्मित) 


21 


22 


| 1) दहिसर 2 ) कसराळी 
| 1 ) खार्डी 2 ) कोशिंबे 3) डोलीव 

4 ) कण्हेर 
1 ) बोळींज 2) खिवणे 3) रानपाडा 
4) खारोडी 
1 )चिखलडोंगरे 
1) नारिंगी 2) डोंगरे 
1 ) सोपारा 2) मर्देस 3) नाळे 
1 ) उमराळे 2) करमाळे 3 ) समेळ 
| 1 ) वटार 2 ) सत्पाळे 
1) कोफराड 2) राजोडी 
1 ) आगाशी 
| 1) टेंभी 2) कोल्हापुर 


वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 


23 
24 


25 


चिखलडोंगरे 

नारिंगी 
सोपारा 
उमराळे 
वटार 
कोफराड 
आगाशी 

टेभी 
( नवनिर्मित) 

अर्नाळा 
पाटीलगांव 
( नवनिर्मित ) 
निर्मळ 


आगाशी 


26 


। 


27 
28 


वसई 
वसई 


1 ) अर्नाळा 2 ) अर्नाळा किल्ला 
| 1) पाटीलगांव 2) मुक्काम 


वसई 


30 


निर्मळ 


नवाळे 


| 1) निर्मळ.2 ) भुईगाव खुर्द 
3) भुईगाव बुद्रुक 
1) नवाळे 2 ) वाघोली 3) कळंब 
1 ) गास 
1) कौलार खुर्द 2) तरखड 3 ) कराडी 
1) कौलार बुद्रुक 2 ) रानगांव 


वसई 
वसई 
वसई 
वसई 


31 


32 


२२ 


गास 
कौलार खुर्द 
कौलार बुद्रुक 
(नवनिर्मित ) 
गिरिज 


34 


वसई 


| 1) गिरिज 2) वासळई 


भाग एक ( को .वि . पु) .- १५ -२अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,फेब्रुवारी १५, २०१८ / माघ २६, शके १९३९ 


35 
36 


वसई 
वसई 


- 1) माणिकपुर 2 ) नवघर 
| 1) दिवाणमान 2 ) चुळणे 
1 ) सालोली 2 ) आक्टन 


37 


वसई 


माणिकपुर 


38 


वसई 


| 1) गोखिवरे 
| 1) राजावली 2) टिवरी 


30 


वसई. 


माणिकपुर 
दिवाणमान 

सालोली 
( नवनिर्मित ) 
गोखिवरे 
राजावली 
( नवनिर्मित ) 
उमेळमान 
सांडोर 
धोवली 
मालोंडे 
मुळगाव 
वडवली 


40 


41 


42 


वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 


43 


वसई 


1 ) उमेळमान 2 ) बरामपूर 
1) सांडोर 
| 1) धोवली 
1) मालोंडे 
1 ) मुळगाव 2 ) खोचिवडे 
1) चोबारे 2) किरवली 3) वडवली 
4 ) पाली 
1 ) नायगाव 2 ) उमेळा 3 ) पाणजु 


44 


45 


वसई 


नायगाव 
" ( नवनिर्मित ) 


वसई 


कामण 


वसई 


कामण 
( नवनिर्मित ) 


पोमण 
( नवनिर्मित ) 

चंद्रपाडा 
( नवनिर्मित ) 


1 ) कामण 2 ) सारजामोरी 
3) चिंचोटी 4) देवदल 5) कोल्ही 
1) पोमण 2) मोरी 3) शिलोत्तर 
4) नागले 
1) चंद्रपाडा 2 ) बापाणे 


वसई 


50 


वसई 


| 1) ससुनवघर 2) मालजीपाडा 


ससुनवघर 
जुचंद्र 


51 


वसई 


1 ) जुचद्र 


वाडा 


तालुका वाडा 
अनुक्रमांक तालुक्याचे मंडळाचेनांव व साझांचे नांव व 

साझांतील गावाचेनांव 
नाव मुख्यालय मुख्यालय 
वाडा 

वाडा - 1 | 1) वाडा 2) गांधरे 3) ऐनशत 4) पेठरांजणी 
वाडा 

वाडा- 2 | 1) सोनशीव 2) गाळे 3) देसई 4) हारोसाळे 
वाडा 

सापने 

1) सापने बु. 2) सापने खु. 3) कादिवली 4) करांजे 
वाडा 

पाली | 1 ) पाली 2) पोशेरी 3) पिंपळास 
नवनिर्मित 
देवळी 1) देवळी तर्फे वाडा 2) सासणे 3) खैरे 4) ठुणावे 

5 ) उमरोठे 6) पास्ते 7) मानिवली 
वरले | 1) वरले 2 ) सरसओहोळ 3) अलमान 

नवनिर्मित 4) विलकोस तर्फे कोनपट्टी 5) किरवली 6)शिल 
वाडा . 

कुडूस 1) कुडूस 2) चिंचघर 


वाडा 


वाडा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५ , २०१८ / माघ २६ , शके १९३९ 


वाडा 


कुडूस 


वाडा 


वाडा 


वाडा 


वाडा 


13 


वाडा 


14 


वाडा 


कंचाड 


15 


वाडा 


कोंढले 1) कोंढले 2) देवगांव 3 ) झाडखैरे 4) म्हसवळ 
नवनिर्मित 
जामघर | 1) जामघर 2) नेहरोली 3) खुपरी 4) लखमापुर 

5) कोनसई 
तिळगांव 1) तिळगांव 2) खैरे आंबिवली 3) वारनोळ 

4) जाळे 5) बेरशेती 
डोंगस्ते 1 ) डोंगस्त 2) मुसारणे 3) विजयगड 4) बिलावली 
कंचाड 1)कंचाड 2) कळमखांड 3) सुपोंडा 4) वाघोटे 

5) ब्राम्हणगांव 
खरीवली | 1) खरीवली तर्फे कोहोज 2 ) भोपीवली 3) मांडा 

नाणे 1) गालतरे 2) नाणे 3) सांगे 
नवनिर्मित 
गो -हे | 1) गो -हे 2) देवळी तर्फे कोहोज 3) शेलटे 

4) आपटी तर्फे कोहोज 5) मुंगुस्ते 6) वावेघर । 
हमरापूर | 1) हमरापूर 2) करंजपाडा 3) गुहीर 4) कुर्ले 
आमगांव | 1) आमगांव 2 ) रायसल 3) कुमदळ 4) खुटल 
नवनिर्मित 

5) आंभई 
कोने 1) कोने 2) गातेस बु. 3) गातेस खु. 4) मालोंडे 

5) विजयपुर 6) चिखले 
| 1) तुसे 2) पिंपरोळी 3) सारशी 4) कुसवडे 

5 )विलकोस तर्फे वाडा 
सोनाळे | 1) सोनाळे बु. 2) सोनाळे खु. 3) कळंभे 4)निशेत 
मोज 

| 1) मोज 2) कापरी 3) बिलघर 4) वरई बु . 
नवनिर्मित 5) वडवली 6) वरई खु . 
आबिटघर | 1 ) आबिटघर 2) सावरखांड 3) गोळेघर 4 ) बावली 

कांबारे | 1) कांबारे 2) चंदवली 3) कुयलु 4) शिवनेरी 
नवनिर्मित 5) तोरणे 

मेट 1) मेट 2 ) घोणसई 3) वडवली तर्फे पौलबार 


16 


वाडा 


17 


वाडा 


18 


वाडा 


वाडा 


कोने 


20 


वाडा 


21 


वाडा 


22 


वाडा 


वाडा 


वाडा 


मेट 


4) नारे 


25 


नवनिर्मित 


26 


27 


सापरोंडे 1 ) सापरोंडे 2 ) मांगाठणे 3) उसर 4) उचाट 5) वर्धा 
नवनिर्मित 

गोराड 1) गोराड 2) निंबवली 3) नांदणी 4) अंभरभुई 
नवनिर्मित 

चांबळे | 1) चांबळे 2) डाकिवली 3) लोहोपे 4) केळठण 
खानिवली - 1) खानिवली 2) भावेघर 3 ) आब्जे 4) वैतरणानगर 

5) निचोळे 
| आंबिस्ते खु . 1) पालसई 2) कळंभई 3) आंबिस्ते बु. 4) गौरापूर 

5 ) आंबिस्ते खु. 


28वाडा 


29वाडा 


खानिवली 
नवनिर्मित 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,फेब्रुवारी १५, २०१८ /माघ २६, शके १९३९ 


वाडा 


31 


वाडा 


वाडा 


वाडा 


वाडा 


मांडवा 
नवनिर्मित 


बोरांडा | 1) बोरांडा 2) वसुरी बु. 3) आवंढे 4) असनस 
नवनिर्मित 
बिलोशी | 1) बिलोशी 2) खरीवली तर्फे पोलबार 3) वसुरी खु . 

देवघर | 1) देवघर 2) बुधावली 3) गुंज 4) काठी 
नवनिर्मित 

मांडवा 1) मांडवा 2) डाहे 3) दहिवली- कुंभिस्ते 
नवनिर्मित 
गारगांव 71) गारगांव 2) पिक 3) शिलोत्तर 4) दाभोण 
नवनिर्मित 5) पिंजाळ 
शिरसाड 1) शिरसाड 2) बालीवली 3) कासघर 4) तिळसे 

5 ) कळंभोली 
मागरुळ 1 ) मांगरुळ 2 ) उज्जैनी 3 ) आखाडे 

| 4 ) वडवली तर्फे गारगांव 5) विन्हे 
पाचघर 1) पाचघर 2) तिळमाळ 3) सातरोंडे 4) खोडदे 
नवनिर्मित 

शेले | 1) शेले 2) दाढरे 3) कोलीम सरोवर 4) धापड 
नवनिर्मित 
वरसाळे | 1) वरसाळे 2 ) परळी 3 ) फणसगांव 4 ) ओगदे 


वाडा 


वाडा 


वाडा 


38वाडा 


वाडा 


तालुका विक्रमगड 
अनुक्रमांक तालुक्याचे मंडळाचे नांव व | साझांचे नांव व 

साझांतील गावाचेनांव 
नाव मुख्यालय 

मुख्यालय 
विक्रमगड 

विक्रमगड 1) विक्रमगड 2 ) संगमनगर 3) यशवंतनगर 

4) सुकसाळे 5 ) नागझरी 
विक्रमगड 

ओंदे 1 ) ऑदे 2) माण 3) खांड 

नवनिर्मित 
विक्रमगड 
विक्रमगड 

साखरे 1 ) साखरे 2 ) हनुमाननगर 3) खुडेद 4 ) जांभा 

5) अंधेरी 6)टेंभोली 
विक्रमगड 

मलवाडा | 1) मलवाडा 2) वाकी 3) पोचाडे 4) खोस्ते 
नवनिर्मित 

5) रामपूर 
विक्रमगड 

माले 1) माले 2) आपटी खु// 3) कशिवली 4) कावळे 

| 5) शेलपाडा 6) पोटखळ 7) बास्ते 
विक्रमगड 

आलोंडा | 1) आलोंडा 2) शिळ 3) झडपोली 4) सजन 
विक्रमगड 

वसुरी 1) वसुरी 2) भानपूर 3) उटावली 4) मोह खु// 

नवनिर्मित 15) मोह बु// 
विक्रमगड 

चिंचघर | 1) चिंचघर 2 ) आपटी बु// 3) कुंझे 

4) तलावली तर्फे सातकोर 
विक्रमगड 

देहर्जे | 1) देहजे 2) हातणे 3) खांडेघर 4) बांधण 5) उपराळे 
विक्रमगड 

सातकोर 1 ) सातकोर 2 ) सवादे 3 ) 


चिंचघर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १५ , २०१८ / माघ २६, शके १९३९ 


नवनिर्मित 


11 


विक्रमगड 


भोपोली 


विक्रमगड 


बोरांडा 


विक्रमगड 


आंबिवली 


4 ) टेटवाली 5) गडदे 
| 1 ) भोपोली 2) वेढे 3) कोंडगाव 4) विळशेत 
5 ) करसूड 6) घाणेडे 7) चरी बु// 
1) बोरांडा 2) शिळ 3) बांगरचोळे 4) घाणेघर 
5) केव 6) शिळशेत 7) नालशेत 
| 1) आंबिवली 2) वडपोली 3) सावरोली 
4) म्हसरोली 5) इंदगाव 
1 ) तलवाडा 2) कासा बु / 3) कवडास 4) थेरोंडा 
5 ) आंबेघर तफे धरमपूर 
| 1) दादडे 2) अनंतपूर 3) देवपूर 
|1) सारशी 2) डोल्हारी बु// 3) चंद्रनगर 4) खडकी 


विक्रमगड 


तलवाडा 


विक्रमगड 


तलवाडा 


दादडे 


16 


विक्रमगड 


सारशी 
नवनिर्मित 
तलावली 


विक्रमगड 


18 


विक्रमगड 


1) तलावली 2) क -हे 3) धामणी 4) माडाचापाडा 
5 ) चारणवाडी 
| 1) मेढी 2 ) सावराई 3) कुंज 4) केगवा 5) बालापूर 
| 1) वेहेलपाडा 2 ) शेवते 3) आंबेघर तर्फे बालापूर 
| 4) विठ्ठलनगर 


मेढी 
वेहेलपाडा 
नवनिर्मित 


विक्रमगड 


पालघर , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


डॉ . प्रशांत नारनवरे, 
जिल्हाधिकारी , पालघर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


